तालुका क्रीडा अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
बदलीसंदर्भात 
महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संक्रीआ-१३२२/प्र.क्र.१६८/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ मार्च,२०२३ 


शासन आदेशा - 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधीळ कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार व 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या लगत वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, खाळील 
तक्त्यात नमूद क्रीडा व युवक सेवा संचालयनाळयाच्या आस्थापनेवरील तालुका क्रीडा अधिकारी, 
गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक - ३ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 

[pal २ ३ 8 

षी श्रीमती ओमकांता रंगारी, तालुका क्रीडा अधिकारी, । प्रशासकीय कारणास्तव 
तालुका क्रीडा अधिकारी, मुळ, | सडक अर्जुनी, जि. गोंदिया 
जि. चंद्रपूर 

Q श्री. विनोद ठिकरे, तालुका तालुका क्रोडा अधिकारी, प्रशासकीय कारणास्तव 
क्रीडा अधिकारी, सडक मुल, जि. चंद्रपूर 
अर्जुनी, जि. गोंदिया 


२. आयुक्त, HIST व युवक सेवा, पुणे यांनी उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व 
बदली झालेले अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची 
खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

३. सदर आदेश बदली अधिनियम २००५ मध्ये नमूद कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतुदीनूसार व 
बदलीस सक्षम WRIA लगत वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः संक्रीआ-१३२२/प्र.क्र.१६८/क्रीयुसे-२ 


सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३०६१७४३०७३५२१ असा आहे. हा 
शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ramdas Ganpat 
Dhumal 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, नागपूर विभाग, नागपूर 
३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर/गोंदिया 
४. संबंधित अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी- 
५. मा. मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
६. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
७.कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे -१/३). 
८.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


